पूरक निवडसूची, 2022-23: 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या 
आस्थापनेवरील “वरिष्ठ प्रशासकीय 
अधिकारी” या संवर्गात” पदावर 
पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१२२२/प्र.क्र.२१४/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर २०२३. 


संदर्भ : १) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 

दिनांक ०१.०८.२०१९. 

२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.३६६/ १६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 

3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
8(9)/20/2023, दिनांक २९.०३.२०२३ 

४) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
४(१/३४/२०२२, दिनांक 23.04.2023 व दिनांक २६.०६.२०२३ 


शासन आदेश. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील “वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, 
गट अ” या संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “प्रशासकीय 
अधिकारी” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या “पूरक निवडसूची, २०२२-२३” यामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या, श्रीम. मिल्का मार्टीन परमपोगी यांना “वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी (गट अ)” या 
संवर्गातील पदावर, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, याद्वारे पदोन्नती देण्यात येत आहे- 


अटी:- 
१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. 

उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा.मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


<= 


उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व 
सेवाज्येष्ठतेचा (521019) कोणताही हक्क असणार नाही. 


AN 
— 


२. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१२२२/प्र.क्र.२१४/पोल-१अ. 


३. हा शासन sea, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने /अनोपफ्चारिक wer 
क्र.७७०/२०२३/का.-१२, दिनांक 99.06.2023 ] Fria करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१२१२०७११४२२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by MRUNAL KRISHNA SAWANT 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2.5. 


.4.20500000668८6€0। 8c84500C20573f214867456b72833559 
be295a3addc1547c5, postalCode=400032, Mahi ht 


jaharas| 
SAWA NT serial I Number=410C5F7970E99BA8F8E7899E41A3E5C504381ED9 
82CD86DE7B0B97C6881E3432, cn=MRUNAL KRISHNA SAWANT 


Date: 2023.10.12 12:11:47 +05'30' 


(मृणाल कृष्णा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री, गृह, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


संबंधित अधिकारी (WAT SPH, JEGIS, यांच्याणर्फता. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


